बिगर आदिवासी क्षेत्रातील बाल ग्राम 
विकास केंद्र या योजनेसाठी सन २०१८-१९ 
या वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेला 
निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८ /प्र.क्र.9७/का.५ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मे, २०१८. 


वाचा :- (9) वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक -अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आदिवासी क्षेत्रातील १६ जिल्हयांसाठी तसेच बिगर 
आदिवासी क्षेत्रातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरु करण्यात आलेली 
आहे. प्रस्तुत योजनेनुसार राज्यातील आदिवासी व बिगर आदिवासी ग्रामिण क्षेत्रात अंगणवाडी स्तरावर 
बालकांचे वजन आणि उंची यानुसार सॅम/ मॅम व सर्वसाधारण असे वर्गीकरण करण्यात येवून सॅम बालकांना 
उपचारात्मक आहार देण्यास या विभागाच्या दि.११.८.२०१७ व दि.२६.९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली. 


याकरिता बिगर आदिवासी क्षेत्रातील बाल ग्राम विकास केंद्र स्थापन करण्याकरिता आवश्‍यक 
असलेला रु.२११९६४०००/- इतका निधी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात राज्याने अर्थसंकल्पित केलेला 
आहे. 


सदर निधीपैकी ७०% इतका वितरण व खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


बिगर आदिवासी क्षेत्रातील बाल ग्राम विकास केंद्र स्थापन करण्याकरिता (लेखाशिर्ष २२३६१९९२) 
राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीत केलेली तरतूद रुपये २१ कोटी १९ लक्ष ६४ हजार या तरतूदीपैकी ७०% रु.१४ 
कोटी ८३ लक्ष ७४ हजार Coo (रूपये चौदा कोटी त्र्यांशी लक्ष चौऱ्याहत्तर हजार आठडो फक्त) इतका निधी 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांना वितरीत व खर्च करण्यास परवानगी मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


लेखाशिर्ष सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पातील तरतूदिनुसार आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना यांना वितरीत करावयाचा निधी 
२२३६-१९९२ १४८३७४०००/- (एकूण तरतूदीच्या ७०%) 
राज्य १००% 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८ /प्र.क्र.9/का.५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१६१५१२३०२६३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


H Di 
Lalsing fie fa 
ou=Wor 
I 5 i, 
Ramchandra Ree ainig asinee यात 
3 Lalsing 


}60de02a2494e1a64477bf79d694, लार 
Ramchandra Gujar 


Gujar bere 20120510 1114940530 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ent, 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई. 
५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 
) 
) 


सचिव (महिला व बालविकास विभाग), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 


Go 
99 


) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 
१२)सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१३)सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी). 
१४)महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

) 

) 

) 

) 

) 


१५)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८)कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 

१९) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी या योजने खाळील 
आयुक्‍त एबाविसेयो यांना मंजूर केलेला निधी BOS वर वितरीत करावा. 

२०)निवड नस्ती (कार्यासन-५), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


